छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चरित्र 
दृष्टिबाधित दिव्यांगाकरीता ब्रेळ लिपीमध्ये 
रुपांतरीत करण्यासाठी सनियंत्रण समिती 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.५१९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
४८५०, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा 
ज्येष्ठ शुध्द त्रयोदशी शके १५९५ अर्थात दिनांक ६ जून, १६७४ या दिवशी संपन्न झाला. 
त्यानुसार, ज्येष्ठ शुध्द त्रयोदशी शके १९४५ अर्थात दिनांक २ जून, २०२३ पासून 
शिवराज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्ष सुरु झाले आहे. विभागामार्फत वर्षभर विविध 
कार्यक्रम/उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर, छत्रपती शिवाजी 
महाराज यांचे चरित्र दृष्टिबाधित दिव्यांगाकरीता ब्रेल लिपीमध्ये रुपांतरीत करण्यात येणार 
आहे. याकरीता सनियंत्रण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चरित्र दृष्टिबाधित दिव्यांगाकरीता ब्रेल 
लिपीमध्ये रुपांतरीत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या नियोजनासाठी खालीलप्रमाणे 


“सनियंत्रण समिती” गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सनियत्रंणग समिती 


पद 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव तथा अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य 


संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.५१९/सां.का.४ 


समितीची कार्यकक्षा: 
१. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील ब्रेल लिपीमध्ये साहित्य छपाई साठी 
पुस्तकांची निवड करणे. 
२. कारवाईबाबत कार्यकाळ व रुपरेषा ठरविणे. 
३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च निश्चित करणे. 
४. छापलेल्या पुस्तकांचे वितरण करण्यासाठी संस्थेची निवड करणे. 


समितीचा कार्यकाल: 

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चरित्र दृष्टिबाधित दिव्यांगाकरीता ब्रेळ लिपीमध्ये 
रुपांतरीत करण्यात आल्यानंतर आपोआप संपुष्टात येईल. यासाठी नव्याने आदेश 
काढण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. तथापि, सदर समितीचा HATS कालावधी हा ३५० 
व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची वर्षपूर्ती होईपर्यंत असेल. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३१०१३१५०४०२१५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


BALASAHEB 

ISHWAR SAWANT : 
(बाळासाहेब ई. सावंत) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई 
४०० 032 

५. सर्व समिती सदस्य (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


